गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा 
योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षामधील 
दि.०१.१२.२०१७ ते ०७.१२.२०१७ खंडीत 
कालावधीतील प्राप्त झालेले दावे निकाली 
काढण्यासाठी रु. १.०१ कोटी इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : होअवि-२०१८/प्र.क्र. १८६/११-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- 9) कृषि व पदूम विभाग, शासन निर्णय क्र. होअवि-२०१७/प्र.क्र.१८१/११-अे, दि.५.१२.२०१७. 

२) कृषि व पदूम विभाग, शासन निर्णय क्र. होअवि-२०१७/प्र.क्र.१८१/११-अ, दि. ५.१२.२०१७. 

३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. गोमुंहोअवि-२०१८/प्र.क्र.३२/सां.९/३५४/२०१८, दि.३.१०.२०१८ 
8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. शेोअवि-२०१७/प्र.क्र.३२/सां.९/८१/२०२०, दि. १०.२.२०२०. 
) 
) 


५) कृषि व पदूम विभाग, शासन निर्णय क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१८६/११-अ, दि. २८.२.२०२०. 
६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.३२ (२)/सां.९/१२८/२०२०, दि.२०.३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१७-१८ मध्ये गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना चालु ठेवण्यासाठी संदर्भाधिन 
क्र (१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संदर्भाधिन क्र (२) अन्वये सदर 
योजना सन २०१७-१८ मध्ये राबविण्याबाबत वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी 
अपघात विमा योजना सन २०१७-१८ या वर्षासाठी दि.०१.१२.२०१७ ते ३०.११.२०१८ या कालावधीसाठी 
लागू करणे आवश्यक होते. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव प्रस्तुत योजना दि.०१.१२.२०१७ पासून लागू 
होवू WHA नाही व ती दि.०८.१२.२०१७ पासून सुरु करण्यात आली. कृषि आयुक्तालयाने प्रस्तावित 
केल्यानुसार गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दि.०१.१२.२०१७ ते ०७.१२.२०१७ या 
खंडीत कालावधीमध्ये प्राप्त झालेले प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून संदर्भ क्र. (५) अन्वये 
मान्यता देण्या आली आहे. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. (६) अन्वये मा. आयुक्‍त (कृषि) यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या दि.१८.३.२०२० रोजीच्या बैठकीत खंडीत 
कालावधीतील प्राप्त एकूण ५८ विमा प्रस्तावांपैकी योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार एकूण ५१ विमा प्रस्ताव 
पात्र व ७ प्रस्ताव अप्राप्त असल्याचे ठरले असे नमूद करुन पात्र ठरलेले ५१ प्रस्ताव (५० मृत्यू व १ अपंगत्व) 
निकाली काढण्यासाठी रु.१.०१ कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 
आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (६) अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात 
विमा योजनेंअंतर्गत रु.१.०१ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत दि.०१.१२.२०१७ ते ०७.१२.२०१७ या (७ 
दिवसांच्या खंडीत कालावधीतील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी पात्र ठरलेले ५१ दावे निकाली 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०१८/प्र.क्र. १८६/११-ओ 


काढण्यासाठी रु.१.०१ कोटी इतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ या वर्षासाठी गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात 
विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रकमेतून वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

(00) (०६) गोपीनाथ मुंडे गोतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) 

(२४०१ ४४२७) राज्य योजना - ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयात नमूद 
तरतूदीनुसार तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि अटी व शर्तीनुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी 
आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनुक्रमे 
अनौसं. क्रमांक २०२/१४३१,दि.१४.८.२०२० व अनौसं.संदर्भ क्रमांक १४५/२०२०/ व्यय-१, दि.१७.८.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२००९१११४५०२५३५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv 5५0100: 
Dhapate 


937९5 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
६. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
७. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०१८/प्र.क्र. १८६/११-ओ 


८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

९. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

१०.सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११.सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
१२.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी 

१४.उप सचिव, (99-3 व २-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१५.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१७.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 
२१.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 
२२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 
२३.संचाळक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

२४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२६.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
२७.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२८ . सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

२९ निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


